पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील दि.०१.१२.१९९३ नंतर 
पोळीस शिपाई पदावर नियुक्‍त झालेल्या 
दिवंगत पोलीस अंमलदारांना संगणक अर्हता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८१९/प्र.क.१९१/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 03 मार्च २०२२ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.सेप्रनि१८१९/प्र.क्र.9/९८/१२, 
दि.२५.०१.१९९९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण- २०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, 
दि.०७.०८.२००१ 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सेप्रनि-२००२/प्र.क्र.१४/०२/१२, 
दि.०२.०९.२००३ 

४) गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३.०२.२०२० 

५) पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृनमुंबई यांचे पत्र क्र. O.W.No.CP/D.2/0& M/MEC/ 
४७०/२०२०, दि.२८.१०.२०२०, १८९/२०२१, दि.१६.११.२०२१ 

६) WAR उप आयुक्त (मुख्यालय-२), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. 0.//.९०. CP/DY 
O&M/MEG/ 4919/2020, दि.१८.१२.२०२०, ४९/२०२१, दि.०३.०३.२०२१, ५७/२०२१/ 
दि.२६.०३.२०२१,७९/२०२१,दि.२८.०४.२०२१,१४५/२०२१ दि.२०.०८. २०२१ 

प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.२५.०१.१९९९ अन्वये “महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(संगणक हाताळणीबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत)नियम १९९९” दि.०१.०१.२००१ पासून 


लागू झाले असून सदर नियमातील नियम ४ (अ) नुसार सदर नियम अस्तित्वात आल्याच्या दिनांकास 


शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब आणि गट-क पद धारण करीत असलेल्या प्रत्येक व्यक्‍तीने संगणक 


हाताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच संदर्भ क्र.3 येथील सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


शासन निर्णय दि.०२.०९.२००३ नुसार वयाची yo GY पूर्ण केलेल्या शासकीय सेवकास संगणक 


अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीलळ सन १९९३ पूर्वी पोलीस शिपाई या 


पदावर नियुक्‍ती झालेल्या विविध संवर्गातील अंमलदारांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास, 


त्याबाबतची विशिष्ट कारणे लक्षात घेऊन, संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.१३.०२.२०२० अन्वये 


सूट देण्यात आली आहे. मात्र दि.३०.११.१९९३ नंतर पोलीस शिपाई पदावर नियुक्‍ती झालेल्या 


कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता परीक्षा प्रमाणपत्र सादर करण्यास कोणतीही सूट न देण्याबाबत 


जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, दि.०१.१२.१९९३ नंतर पोलीस शिपाई पदावर 


नियुक्‍ती झालेले व दि.०१.०१.२०१६ ते दि.१०.०६.२०२१ या कालावधीत दिवंगत झालेले परंतु वय 


५० वर्षापेक्षा कमी असून संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या पोलीस अंमलदार यांची 


सेवानिवृत्तीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने सदर दिवंगत अंमलदार यांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्र 


सादर करण्यास सूट देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील दिनांक ०१.१२.१९९३ नंतर पोलीस 


शिपाई पदावर नियुक्‍त झालेल्या व दि.०१.०१.२०१६ ते दि.१०.०६.२०२१ या कालावधीत दिवंगत 


झालेल्या परंतु वय ५० वर्षापेक्षा कमी असून संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सोबतच्या 


“परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केलेल्या १६३ दिवंगत पोळीस अंमलदार यांना “महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(संगणक हाताळणीबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम १९९९” मधील नियम ६ नुसार 


संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३०४/२०२१/ 


कार्या-१२, दि.२०.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8१॥/99॥॥9.90९.॥)॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१६४५५७४१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
ANIL-EKNATH : eee eine 
KULKARNI eeRIMENT 


(अ. ए. कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

2. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. उप सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी (आस्था-१/पोल-५ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (पोल-५ओ). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


“परिशिष्ट - अ 

अ.क्र नाव पदनाम नेमणूकीचे ठिकाण भरती दिनांक । दिवंगत दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
ae | शोेवराम विठठल भेळके | पोशिक्र. ०१११७६ गोवंडी पोलीस ठाणे ०१-०६-२००४ | १७-०१-२०१६ 
२ | सज्जनश्रीकांत नाईक =| पोशिक्र. ९६०४९९ मानखुर्द पोलीस ठाणे २५-०९-१९९६ | २१-०२-२०१६ 
3 | राजेंद्र मारुती ढाणे पोशिक्र. ०२१४ सांताक्रुझ पोलीस ठाणे ०१-०४-२००० | ०४-०३-२०१६ 
४ | संजय नारायण जाधव  । पोशिक्र. ९६०२८५ चुनाभट्टी पोलीस ठाणे १२-०२-१९९६ । ०४-०३-२०१६ 
५ | विजय शामराव तायडे पोशिक्र. ००७८७ ताडदेव पोलीस ठाणे ०१-०४-२००० | ०६-०३-२०१६ 
६ | सुरेश कृष्णा लोकरे पोनाक्र. ९९०३८२ एम.एच.बी पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | ०१-०४-२०१६ 
७ | अण्णासाहेब आसाराम पोशिचाक्र. ९८०५१६ । मोटार परिवहन विभाग ०१-०१-१९९८ । ०७-०४-२०१६ 

पोटे 

८ | राहुळ म्हसु जऱ्हाड पोशिक्र. ०६०७२८ दादर पोलीस ठाणे २३-११-२००६ |१८-०४-२०१६ 
९ | धनराज दत्तु जाधव पोनाक्र. ०३५४३ घाटकोपर पोलीस ठाणे ०६-०३-२००३ | २३-०४-२०१६ 
हि विजय अरुण वाघमळे पोशिक्र. ९८०१४५ दहिसर पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९८ | ११-०५-२०१६ 
।_११_ | सुहास एकनाथ कांबळे | पोशिक्र. ९७००३५ | विक्रोळी पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ | २७-०५-२०१६ 
१२ | संजय यशवंत मुसळे पोशिक्र. ९६११९८ सडासत्र पोलीस मरोळ ११-०२-१९९६ | २९-०७-२०१६ 
१३ | सुनिल भुजंग शेट्टी पोशिस्व ९६१६१४ मोटार परिवहन विभाग १५-०२-१९९६ | ०२-०८-२०१६ 
१४ । प्रविण तानाजी पाटील पोशिक्र. ०३११६० गोवंडी पोलीस ठाणे ०७-०४-२००३ | ०५-०८-२०१६ 
१५ | वृषभ बळवंत माळी पोशिक्र. ०२१८३३ गोरेगाव पोलीस ठाणे १६-०८-२०१० | २२-०८-२०१६ 
१६ | गिरीष रजनीकांत वाडेकर | पोहतांक्र. ९६१६०१ | मोटार परिवहन विभाग १५-०२-१९९६ । २३-०८-२०१६ 
१७ | प्रकाठा किसन पवार पोहचाक्र. ९८०७७५ । मोटार परिवहन विभाग ०१-०१-१९९८ | १२-०९-२०१६ 
१८ | यशवंत गडाजी ठक्कर । पोनाचाक्र. ९५३३९२२ | मोटार परिवहन विभाग १५.०४.१९९५ | १५-०९-२०१६ 
१९ | निळकंठ महादेव नेहाळे । पोनाक्र. ००४०७ एमआयडीसी पोलीस ठाणे २२-०३-२००० | २१-०९-२०१६ 
२० | मोतीराम कृष्णा जाधव  । पोशिक्र. ९८०१३३ गोवंडी पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९८ | १६-१०-२०१६ 
२१ | शिल्पा मारुती ढमाळ मपोशिक्र. ०९१४५५ । माहिम पोलीस ठाणे ०४-०८-२०१० | ३०-१०-२०१६ 
२२ | अण्णासाहेब भास्कर बडे | पोनाचाक्र. ९६१७३८ । मोटार परिवहन विभाग १२-०२-१९९६ |।०१-११-२०१६ 
२३ | श्रीनिवास हिरामण कुभरे | पोनाक्र. ९७१११९ मेघवाडी पोलीस ठाणे २६-०९-१९९७ | २१-१२-२०१६ 
२४ | राकेश किशोर चव्हाण =| पोशिक्र. ०९१५६६ जुहू पोलीस ठाणे ०४-०८-२०१० | २४-१२-२०१६ 
२५ । प्रल्हाद परशुराम ठाकरे | पोशिक्र. ०७५५८ गोवंडी पोलीस ठाणे २०-१२-२००७ । २६-१२-२०१६ 
२६ | राहुल महादेव आवटे पोशिक्र. ९९०४६८ सशस्त्र पोलीस नायगाव ०१-०२-१९९९ | ०९-०१-२०१६ 
२७ | बाबाजी विठोबा शोगर पोशिक्र. ९८०५७३ Waa TART नायगाव ०१-०१-१९९८ | 94-09-209§ 
२८ | संजय भिमराव कदम पोशिक्र. ०४००५५६ सठासत्र पोलीस नायगाव ०१-०६-२००४ | २९-०४-२०१६ 
२९ । विनोद प्रल्हाद शिदे पोशिक्र. ०१६१९ सडास्त्र पोलीस नायगांव १७-१०-२००१ | ३१-०५-२०१६ 
३० | धनराज राजाराम डंबाळे । पोशिक्र. ९९०४०४ वडाळा टी.टी.पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | २९-०६-२०१६ 
३१ | थॉमसमार्कास रॉडिग्ज | पोशिक्र. ००५०२ सडास्त्र पोलीस नायगांव २२-०३-२००० | १७-०७-२०१६ 
३२ | रोहित राजाराम पोवार पोशिक्र. ११०४४२ सठास्त्र पोलीस नायगांव १२-०९-२०१२ | २२-०८-२०१६ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


अ.क्र नाव पदनाम मणूकोचे ठिकाण भरती दिनांक | दिवंगत दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
३३ | राहुल गोविद पवार पोनाक्र. ३४४९४ सठास्त्र पोलीस नायगांव २४-११-१९९५ । २४-११-२०१६ 
३४ | भरत गुणवंत शिदे पोलीस उप निरीक्षक । सांताक्रुझ पोलीस ठाणे २०-०१-१९८३ | ०४-१२-२०१६ 
(पोउनि 
पदोन्नती 
दि.२३-१२-१३ 
३५ | विलास नारायण मुंढे पोशिक्र. ९७०५७७ संरक्षण व सुरक्षा ०१-०१-१९९७ | २७-०७-२०१६ 
३६ | रघुनाथ भगवान तुपे पोशिक्र. ९६०९५२ वाहतूक ११-०२-१९९६ । २४-०३-२०१६ 
३७ । संजिव गजानन घाग पोशि ९८०१३२ वाहतूक ०१-०१-१९९८ । ०३-०२-२०१६ 
३८ | रविंद्र यशवंत पोनाक्र. ३३१७१ शाहूनगर पोलीस ठाणे १६-११-१९९४ । २७-०२-२०१७ 
घाडीगावकर 
३९ | मंगेश हनुमंत बाकले पोशिक्र. ९७१०७८ कुर्ला पोलीस ठाणे १६-०१-१९९७ । २८-०२-२०१७ 
vo | वर्षा चंद्रकांत राऊत मपोशिक्र. ०९२३३२ ।बांद्रापोलीस ठाणे २८-०९-२०१० | १६-०३-२०१७ 
४१ | पुरूषोत्तम संपत are  । पोशिक्र. ००००५० टिळकनगर पोलीस ठाणे २२-०३-२००० | ०१-०५-२०१७ 
४२ | योगेश दत्ताराम पवार पोनाक्र. ९७०३०२ RANA TSA मरोळ ०१-०१-१९९७ | 92-04-2099 
४३ | विलास प्रभाकर कदम पोनाक्र.३३६९२ सठासत्र पोलीस वरळी १७-११-१९९४ । २८-०५-२०१७ 
४४ | संजय आनंदराव पवार । पोनाक्र. ९६०९२० गुन्हे शाखा ११-०२-१९९६ । ०२-०६-२०१७ 
४५ | हणमंत बन्सी कोळेकर । पोनाक्र. ३१९९८ मानखुर्द पोलीस ठाणे २३-११-१९९४ | ०६-०६-२०१७ 
४६ | ea गिगाभाई बोरीचा । पोनाक्र. 33049 टिळकनगर पोलीस ठाणे १७-११-१९९४ | १६-०६-२०१७ 
४७ | महेशकुमार पांडूरंग धुरी । पोहतांक्र.९७१०९९ मोटार परिवहन विभाग २३-०६-१९९७ | ३०-०६-२०१७ 
४८ | प्रभाकर लोहान नवसारे । पोनाचाक्र. ०३१५२८ । मोटार परिवहन विभाग ०१-१०-२००३ | १३-०७-२०१७ 
४९ | अनिल अनंत गायकवाड । पोनाचाक्र. ९६१७९३ । मोटार परिवहन विभाग १२-०२-१९९६ |। २१-०७-२०१७ 
५० । वनिता आशिष कदम मपोशिक्र. ०१३४२ नवघर पोलीस ठाणे ३०-०८-२००१ | २८-०७-२०१७ 
५१ | अशोक नवल गवले पोहतांक्र. ९६१५४८ मो प विभाग १५-०२-१९९६ | ०७-०८-२०१७ 
५२ | अतिष पांडुरंग कांबळे पोशिक्र.३४३७४ जोगेशवरी पोलीस ठाणे २४-११-१९९५ | ०२-०९-२०१७ 
५३ | संतोष एकनाथ शिदे पोनाक्र. ९६००७० विलेपार्ले पोलीस ठाणे १२-०२-१९९६ | ०७-०९-२०१७ 
५४ । भरत दिलीप उजळंबे पोशिचाक्र. ०९०००३४ | मोटार परिवहन विभाग २७-०७-२०१० । ०१-१२-२०१७ 
५५ | संजय नामदेव कांबळे पोलीस उप निरीक्षक । सांताक्रुझ पोलीस ठाणे १६-०८-१९८४ | २४-०५-२०१७ 
(पोउनि 
पदोन्नती 
दि.२३-१२-१३ 
५६ । विकास विष्णू पंडीत पोह बिनतारी यंत्रणा | बिनतारी संदेश विभाग ०३-०२-१९९४ | ०३-०६-२०१७ 
चाळक 
५७ | दत्तात्रय भास्कर चौधरी । पोशिक्र. ०७००९८ मोटार परिवहन विभाग ०१-१०-२००७ | १६-०७-२०१७ 
५८ | अशोक राजाराम जोशी । पोनाक्र. ३३७४८ सठासत्र पोलीस नायगांव १७-११-१९९४ । २७-०८-२०१७ 
५९ । विठ्ठल ईश्वर सांळुखे पोनाक्र. ९७०९६१ Gara पोलीस नायगांव १६-०१-१९९७ | ०९-०९-२०१७ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


अ.क्र नाव पदनाम मणूकोचे ठिकाण भरती दिनांक | दिवंगत दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
६० | विवेक तुळशिदार पोनाक्र. ९८०१४३ दहशतवाद विरोधी पथक ०१-०१-१९९८ | १५-०९-२०१७ 
आडकर 
६१ | अनिल हरी चौधरी पोनाक्र. १७१६३ Para Use नायगांव ०२-०३-१९९४ | १८-१०-२०१७ 
६२ | रमेश विष्णू धांडोरे पोलीस उप निरीक्षक । साकोनाका पोलीस ठाणे १६-०३-१९८० | ०२-११-२०१७ 
(पोउनि 
पदोन्नती २३- 
१२-२०१३ 
६३ | मंजू वसंत गायकवाड मपोशिक्र. १४२१३२ । Vara पोलीस नायगांव १९-०३-२०१५ | २८-११-२०१७ 
६४ । प्रकाश गंगाधर तांदळे पोशिक्र. ९९०६८३ संरक्षण व सुरक्षा ०१-०२-१९९९ । १५-०७-२०१७ 
६५ श्रीकांत विलास जाधव = | पोशिक्र. ६१४ वाहतूक २२-०३-२००० | ३१-१२-२०१७ 
६६ | OUT मारुती धोमकर पोनाक्र. ९८०१५८ वाहतूक ०१-०१-१९९८ | १४-०९-२०१७ 
६७ । नागेडठ कृष्णा गायकवाड | सपोउनितांक्र.९६०७५२ | मोटार परिवहन विभाग १५-०२-१९९६ | ०१-०२-२०१८ 
६८ | प्रतिक्षा विशाल ats मपोशिक्र. ११३०८६ = | Maret UST नायगांव १४-०९-२०१२ | २६-०२-२०१८ 
६९ | अश्विनी वसंतराव गिते मपोशिक्र. ०९३३५१ । घाटकोपर पोलीस ठाणे २१-१२-२०१० | १९-०३-२०१८ 
७० | अनिल ईस्माइल पाडवी | पोशिक्र. ०५०८११ Pare TST नायगांव २६-०८-२००५ | 23-03-2049 
७१ | पांडुरंग दत्तू कांबळे पोशि ०८-१६०० भांडूप पोलीस ठाणे ०१-०६-२००९ | ०५-०४-२०१८ 
७२ | विलास लक्ष्मण महाजन । पोनाचाक्र. ९८०७५८ । मोटार परिवहन विभाग ०१-०१-१९९८ | ०५-०६-२०१८ 
७३ | विक्रम सुभाष पवार पोशिक्र. ००८५३ बांगूरनगर पोलीस ठाणे ०१-०४-२००० | ११-०७-२०१८ 
os | विजय मुरलीधर सानप । सपोउनिक्र. १०९६३ | नेहरुनगर पोलीस ठाणे ०६-०९-१९९४ | २३-०७-२०१८ 
७५ | संतोष हनुमंत म्हेत्रे पोशिक्र. ९९०३८३ दादर पोलीस ठाणे 0१-०२-१९९९. | 48-02-209¢ 
७६ | सखाराम मनाजी मडके | सपोठनिक्र.१५८२९ चुनाभट्टी पोलीस ठाणे ०१-०६-१९९६ | १७-०९-२०१८ 
७७ । विठ्ठल प्रमोद मोहिते पोशिक्र. ०५६२४९ ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे २३-११-२००६ | ०७-१०-२०१८ 
७८ | सुभाष लक्ष्मण बोरसे पोशिक्र. ०३१४१६ वनराई पोलीस ठाणे ०८-१०-२००३ | ०९-११-२०१८ 
७९ | विनोद विठ्ठल जाधव पोशिक्र. ११३१४६ माहिम पोलीस ठाणे १५-०९-२०१२ | २५-११-२०१८ 
८० । सजन सकाहरी सानप | पोलीस उप निरीक्षक | अंबोली पोलीस ठाणे २०-१२-२००७ | २७-११-२०१८ 
८१ | गुडडुलाल इश्वर सांळुखे | पोशिक्र. ९७०००९८ । सहस्त्र पोलीस नायगांव ०१-०१-१९९७ | ०४-१२-२०१८ 
८२ । संजय राजाराम भोवर पोनाक्र. ९७००९५ संरक्षण -१ ०१-०१-१९९७ | ०९-०१-२०१८ 
८३ | नागेंद्र तुकाराम पोनाक्र. ९६११६५ दहिसर पोलीस ठाणे ११-०२-१९९६ | ०२-०५-२०१८ 
गायकवाड 
८४ | प्रसाद शिवराम लाड पोह बिनतारी यंत्रणा । बिनतारी संदेश विभाग २३-०६-१९९८ | १९-०५-२०१८ 
चाळक 
८५ | रविंद्र गंगाराम चव्हाण पोशिक्र. ११०८३९ ware aes १२-०९-२०१२ | 92-0§-209¢ 
८६ | स्वाती विनोद रसाळ मपोशिक्र. ११२५५३ । अंधेरी पोलीस ठाणे १४-०९-२०१२ | २३-०६-२०१८ 
८७ | शिवाजी मारुती शिदे पोनाक्र. ३४२९१ लो.टि.मार्ग पोलीस ठाणे २९-११-१९९५ | २६-०६-२०१८ 
८८ | मच्छिद्र भार्गव कुंभार पोनाक्र. १२१८६ संरक्षण -१ ३१-१२-१९९४ | १०-०९-२०१८ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


अ.क्र नाव पदनाम मणूकोचे ठिकाण भरती दिनांक | दिवंगत दिनांक 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

८९ | दामोदर लिबाजी ढेपे पोनाक्र. ३३५१७ सठास्त्र पोलीस नायगांव १७-११-१९९४ । ०६-१२-२०१८ 
९० | मुकुंद दिलीप मगर पोशिक्र. ९५९३ सशस्त्र पोलीस ताडदेव २७-०१-१९९८ | १६-०२-२०१८ 
९१_ | मधुकर नारायण PETS । पोनाक्र. २३५३६ बांद्रा पोलीस ठाणे २५००७१९२९४ | २३-००६-२०१८ 
९२ | भिमराव शामराव शिवमारे | पोशिक्र. ३४५४७ BINA TST मरोळ १६-१२-१९९५ । ११-०९-२०१८ 
९३ | यशवंत निवृत्ती नाईक पोनाक्र. ००२४२ ना.म.जोशी मार्ग पोलीस ठाणे | २२-०३-२००० | १६-०६-२०१८ 
९४ | भरत तुकाराम ठोंबरे पोनाक्र. ९७०१५८ ना.म.जोशी मार्ग पोलीस ठाणे | २३-११-२००६ | १६-०२-२०१८ 
९५ | सर्जेराव परबती पोळ पोशिक्र. ०८४३२ ना.म.जोशी मार्ग पोळीस ठाणे | ०१-०१-१९७६ | १६-०२-२०१८ 
९६ | महेश चितांमण जाधव पोशिक्र.१४०८१९ सडास्त्र पोलीस नायगांव ०१-०९-२०१४ | १७-०१-२०१९ 
९७ | मनोज Hara सावंत पोनाक्र. ९७०२५१ टिळकनगर पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ | १४-०२-२०१९ 
९८ | सचिन जयंवत खोत पोशिक्र. ०७४१६ बांद्रा पोलीस ठाणे २०-१२-२००७ | ०१-०४-२०१९ 
९९ | सति] जोतीबा कापसे पोशिक्र. ०१६६० सांताक्रुझ पोलीस ठाणे १७-१०-२००१ | ०८-०४-२०१९ 
| qoo | प्रमोद विठ्ठल देवकुळे पोशिक्र. ०६१३६५ वर्सोवा पोलीस ठाणे २३-११-२००६ | १६-०४-२०१९ 
| १०१ | रामचंद्र मुरलीधर चौधरी | पोनाक्र. ९७०६८९ भायखळा पोलीस ठाणे ०१-०१-११९७ | २५-०४-२०१९ 
१०२ | ज्ञानदेव मारुती शिदे पोनाचाक्र. ३३९८२ मोटार परिवहन विभाग १५-०४-१९९५ । ०७-०५-२०१९ 
१०३ | सचिन सुभाष शिदे पोशिक्र. ०४६५४ चेंबूर पोलीस.ठाणे ०१-०६-२००४ | १३-०५-२०१९ 
१०४ | चंद्रकांत गोरखनाथ मोरे | पोशिक्र. ०३०९६६ सठासत्र पोलीस वरळी ०६-०३-२००३ | २०-०५-२०१९ 
१०५ | ज्ञानदेव भगवंत कडू पोशिचाक्र. ९९०६३२ | मोटार परिवहन विभाग ०१-०२-१९९९ | ०१-०७-२०१९ 
१०६ । राजेंद्र चंदु जाधव पोनाक्र. ९६१८९२ कुर्ला पोलीस ठाणे २२-०६-१९९६ | २७-०७-२०१९ 
१०७ | पाडुंरंग तुकाराम वर्पे पोनाचाक्र. ९६१७०९ । मोटार परिवहन विभाग १२-०२-१९९६ | ०७-०८-२०१९ 
१०८ | अवंती अरुण राऊळ मपोशिक्र. ०६५५३ दहिसर पोलीस ठाणे २३-११-२००६ | १८-०८-२०१९ 
१०९ | राजेश शांताराम सुतार । पोहतांक्र. ९६१५११ । मोटार परिवहन विभाग १५-०२-१९९६ |। १०-११-२०१९ 
| 990 | १० | प्रविण शांताराम पाटणकर | पोशिचाक्र. ०३१४७८ । मोटार परिवहन विभाग ०१-०५-२००३ | २०-१२-२०१९ 
री जर्नादन नागोराव पोनाक्र. ९६१२३९ अंधेरी पोलीस ठाणे ११-०२-१९९६ । २६-१२-२०१९ 

पेंढारकर 

११२ | मोहन कृष्णा जगदाळे पोनाक्र. ०१५०७ दा.नौ.नगर पोलीस ठाणे १७-१०-२००१ | २९-१२-२०१९ 
११३ | आबोसा दत्तात्रय साठे पोनाक्र. ३४१६१ वर्सावा पोलीस ठाणे २४-११-१९९५ । ०९-०१-२०१९ 
११४ | संतोष आनंदा निकम पोशिक्र. ९७०३०० धारावी पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ । २४-०४-२०१९ 
११५ | रामदास मन्साराम लांडगे | पोनाक्र. ९९०३७१ वाहतूक ०१-०२-१९९९ | १४-०७-२०१९ 
११६ । सागर सुर्यकांत अहिरेकर । पोशिक्र. ०९८५४ चुनाभट्टी पोलीस ठाणे ३१-०७-२०१० | १३-०१-२०२० 
११७ | अभिजीत atx जाधव पोशिक्र. ०८१७४८ Waa Tess नायगांव 09-0§-2008 | 0-02-2020 
११८ | किशोर sax देसाई पोनाक्र. 33309 सठासत्र पोलीस मरोळ १७-११-१९९४ । 93-02-2020 
११९ । वैभव गोपीनाथ चव्हाण पोनाक्र. ९७०१३४ साकोनाका पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ | १०-०३-२०२० 
१२० | ठाशिकांत जगन्नाथ साठे । पोनाक्र. ००३४९ वाकोला पोलीस ठाणे २२-०३-२००० | २८-०३-२०२० 
१२१ | धोंडीबा ज्ञानु बावधने पोनाक्र. ९७०९४२ पवई पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९८ | २०-०४-२०२० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


अ.क्र नाव पदनाम मणूकोचे ठिकाण भरती दिनांक | दिवंगत दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१२२ | किरण कुंडलिक सरवदे | पोशिचाक्र. ०५०७१९ । मोटार परिवहन विभाग २६-०८-२००५ | २२-०४-२०२० 
१२३ | सुरेखा waar शिदे मपोनाक्र. ९९००३७  ।बांगुरनगर पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | ०३-०५-२०२० 
१२४ | भगवान सुरेश पार्ट पोनाक्र. ३३८८७ शिवाजीनगर पोलीस ठाणे १६-११-१९९४ | १४-०५-२०२० 
१२५ | संजिव प्रभाकर सोनावणे । पोनाक्र. ११६५३ दादर पोलीस ठाणे ०१-११-१९९५ । २९-०५-२०२० 
१२६ | आत्माराम शांकर पोनाक्र. ९६११५० मालाड पोलीस ठाणे ११-०२-१९९६ | ११-०६-२०२० 
पिळणकर 
१२७ | Wear गजानन किणी पोनाक्र. ९९०३४५ बोरीवली पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ । १२-०६-२०२० 
१२८ | माधव संपत शिरसाठ पोशिक्र. २०१११४३२ | सहार पोलीस ठाणे १३-०१-२०१२ | १४-०६-२०२० 
१२९ | शरद मधुकर माने पोनाक्र. ९६०८६५ निर्मलनगर पोलीस ठाणे ११-०२-१९९६ । १५-०६-२०२० 
१३० | हरिश्वंद भिका लहाने पोशिक्र. ९८०७१९ पंतनगर पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९८ | ३०-०६-२०२० 
१३१ | केलास दामू दाभाडे पोनाक्र. ९९०६९३ भांडूप पोलीस ठाणे १५-०६-१९९९ | ०८-०७-२०२० 
१३२ | मंगेश बाळासाहेब बागूल । पोशिक्र. ११३४७१ मोटार परिवहन विभाग २२-०३-२०१३ | १८-०७-२०२० 
१३३ | असलम सिराज मुल्ला पोशिक्र. ०८०२७० Was TS ताडदेव ०१.०६.२००९ — | 23-09-2020 
१३४ | वैभव भगवान जाधव पोशिक्र. ०६०८७८ Wares Tiss ताडदेव 23.99.200§ | २४-०७-२०२० 
१३५ | सचिन वासुदेव असोलकर | पोनाचाक्र. ९८०७५७ | मोटार परिवहन विभाग ०१-०१-१९९८ | २७-०७-२०२० 
१३६ | संजय सुकदेव मराठे पोनाचाक्र. ९७१११५ । मोटार परिवहन विभाग ०१-०१-१९९७ । १८-०८-२०२० 
१३७ | समीर हरिश्वंद पवार पोहक्र. ३३७९२ चारकोप पोलीस ठाणे १६-११-१९९४ । २७-०८-२०२० 
१३८ | नम्रता सतिठा अडसुळे मपोशिक्र. ०८१४३९ सठास्त्र पोलीस नायगांव 09-0§-2008 | २७-०८-२०२० 
१३९ | किशोर दिपक अल्हाट पोशिस्वक्र. ९८०९७१ । मोटार परिवहन विभाग १६-०५-१९९८ | ३१-०८-२०२० 
१४० | प्रदिप अर्जुन बागुल पोशिक्र. १२८२ सशस्त्र पोलीस ताडदेव २४-०९-२००७ | १३-०९-२०२० 
१४१ | अनिल बापू रणखांबे पोनाक्र. ३४१५९ गुन्हे शाखा २४-११-१९९५ | ०६-१०-२०२० 
१४२ | सुखदेव नागू गवारी पोहक्र. ९६०४१५ भोईवाडा पोलीस ठाणे ११-०२-१९९६ | २३-०१-२०२० 
१४३ | संजय पंडीत शिदे पोनाक्र. ९९०४३७ चेंबूर पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | ३०-०१-२०२० 
१४४ | सुंतिलाल पांडुरंग पवार । पोहक्र. ९७०२५४ सायन पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ | १०-०२-२०२० 
१४५ | योगेश गणपत महाडीक । पोशिक्र. ०४०६१८ ना.म.जोशी मार्ग पोलीस ठाणे | ०१-०६-२००४ । ११-०४-२०२० 
१४६ | संदीप नानासाहेब देवरे | पोनाक्र. ०१०२५ मुलुंड पोळीस ठाणे ०१-०९-२००१ | १५-०८-२०२० 
१४७ | विजय रामदास शिंगाडे । पोशिक्र. ०३०४८१ बी.के.सी. पोलीस ठाणे ०६-०३-२००३ | 09-08-2020 
१४८ | रविद्र बिसन मेश्राम पोनाक्र. ९९००९९ पंतनगर पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | ०७-११-२०२० 
१४९ | संजय वसंत सकपाळ पोनाक्र. ९७०७४९ दादर पोलीस ठाणे ०१-०१-१९९७ | ०५-१२-२०२० 
१५० | सोहेल एजाज शोख पोशिक्र. ९९०४७१ वडाळा टी.टी.पोलीस ठाणे ०१-०२-१९९९ | २६-०७-२०२० 
१५१ | ललित दिलीप भोडवे पोशिक्र. ०४०१५१ वि.भा.नगर पोलीस ठाणे ०१-०६-२००४ | २५-०९-२०२० 
१५२ | विक्रम सवाईराम जाधव । पोहक्र. 3३३९१ वाहतूक १७-११-१९९४ | ०१-०६-२०२० 
१५३ | रघुवीर प्रकाड गायकवाड | पोशिक्र. ०१२२१ वाहतूक ०१-०९-२००१ | २४-१२-२०२० 
१५४ | पांडुरंग मारुती सपकाळ |। पोनाक्र. ०३४७७ वाहतूक ०६-०३-२००३ | २९-१२-२०२० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस १८१९/प्र.क्र.१९१/पोळ-५अ, दिनांक 03 मार्च 2022 


अ.क्र नाव पदनाम मणूकोचे ठिकाण भरती दिनांक | दिवंगत दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१५५ | जयश्री कल्याण मगर मपोशिक्र. ०५१०३५ । वाहतूक २६-०८-२००५ | ११-११-२०२० 
१५६ | विजयकुमार सिताराम । पोशिक्र. ०७०३९६ शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे २०-१२-२००७ | १३-१२-२०२० 
राठोड 
१५७ | जितेंद्र भानुदास बावीस्कर | पोशिक्र. १७१०७० सशस्त्र पोलीस ताडदेव ०७-१२-२०१७ | ०४-११-२०२० 
१५८ | SAR सुभान तडवी पोनाक्र. ९९०३६१ गुन्हे शाखा १-०२-१९९९ | १७-१२-२०२० 
१५९ | सागर दिलीप अहिरे पोशिक्र. १४१४२५ सशस्त्र पोलीस ताडदेव १२-०९-२०१४ । 28-03-2029 
१६० | सुशांत जगन्नाथ चंदनशिवे | पोशिक्र. ०९३२६८ वाकोला पोलीस ठाणे १०-१२-२०१० | २१-०१-२०२१ 
१६१ | अनिल अशोक सावंत पोशिक्र. ०४०८२५ दा.नौ.नगर पोलीस ठाणे ०१-०४-२००४ | १६-०२-२०२१ 
१६२ | मुरादअली गौस पटेळ  । पोशिक्र. ०८१७०७ बांद्रा पोलीस ठाणे ०१-०६-२००९ | ०८-०५-२०२१ 
१६३ | निलेश रमेश डाबेराव पोशिक्र. ११९१३ जुहू पोलीस ठाणे १२-०९-२०१२ | १०-०६-२०२१ 
ANIL EKNATH आ 
KULKARNI Dato: 20220300 164759 :0530 0" 
(अ. ए. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


